हंगाम 209-2099 मध्ये राज्यशासनाच्या 
बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी पणन महासंघामार्फत तूर खरेदी 
करण्यासाठी राज्य शासनाने हमी दिलेल्या 
कर्जाची परतफेड व अनुषंगिक खर्चासाठी 
आकस्मिकता निधीतून एकूण रुपये १५२८.०० 
कोटी (रुपये deal अठ्ठावीस कोटी फक्त) 
उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक PAH: सपस-२०१८/प्र.क्र.१०४/२४ स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:- ०८ जून, २०१८ 


संदर्भ:- (१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक:- सपस-२०१७/ 

प्र.क्र.७७/२४-स, दिनांक २७.०४.२०१७, १६.०५.२०१७ व २६.०५.२०१७ 

(२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, क्रमांक:- सपस-२०१७/ 
प्र.क्र.१९८/२४-स, दिनांक २५.१०.२०१७ 

(३) शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्रमांक :- शाहमी-२०१७/सपववि/प्र.क्र. ४२/अर्थबळ, 
दिनांक २८.४.२०१७, १२.६.२०१७, ५.७.२०१७, २१.७.२०१७ व १३.९.२०१७, 

(४ शासन ज्ञापन, वित्त विभाग क्र.आकनि २०१८/प्र.क्र.५/अर्थ १३, दिनांक १ जून, २०१८. 

(५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-२०१८/प्र.क्र.१०४/२४-स, दिनांक ७.जून,२०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. ५ येथील शासन निर्णय, दिनांक ७/०६/२०१८ मधील सुधारित परिच्छेद 
क्र.३ पुढीलप्रमाणे वाचावा:- 


३. या शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेला रु.१५२८,००,००,०००/- (रुपये पंधराशे 
अठ्ठावीस कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम RIGS सुविधेद्वारे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास 
अदा करावी. याबाबतचा तपज्ञील खालीलप्रमाणे आहे :- 


मागणीदार/पुरवठादार/कंत्राटदाराचे नाव/फर्मचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मर्या. 


नाव मुंबई 

कार्यालयाचे नाव व पत्ता (ज्या प्रकरणी लागू आहे) कनमूर हाऊस, नरसीनाथा स्ट्रीट, पो.बॉ.क्र 
५०८०, मस्जीद, मुंबई-९ 

बँक खाते क्रमांक 6242918329 


बक खात्याचा प्रकार चालू खाते. 


शासन शुद्धीपत्रक HAH: सपस-२०१८/प्र.क्र.१०४/२४ स 


| बँकेचे नाव इंडियन बँक 
बँक शाखेचे नाव व पत्ता शाखा मांडवी, मस्जीद 
बँक शाखेचा संकेतांक 00016 
एमआयसीआर क्रमांक 400019016 
आयएफएससी संकेतांक IDIBOOOM013 


सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०६०८१२०९१४५५०२ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ghadyale Sunanda Mohanrao 
G hadyale DN: c=IN, o=Governmen it Of Maharashtra, 
ou=Co-operation, Marketing and Textiles, 
S d postalCode=400032, st=Maharashtra, 
unanda 2.5.4.20=fd89208cbc27b202c96467 165acSbc964 
3515d80ba9edecaf650dad6e8311b45, 
M 0 h anrao cn=Ghadyale Sunanda Mohanrao 
Date: 2018.06.08 12:13:54 +05'30' 


(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

प्रति, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मंत्री (सहकार, पणन व delay यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
) मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई 
) मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


oc 


ल 


4 


सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव(वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई-९ 

१०) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

११) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे 

१३) सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 

१४)सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 
) 
) 
) 


£38) 


S 


(३ 


me) 


q4) अध्यक्ष/सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती(सवी 
१६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
१७)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सपस-२०१८/प्र.क्र.१०४/२४ स 


१८)जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
१९) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
२०)वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३/१३, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
) 
) 
) 


२१)अवर सचिव, १७ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२२) कार्यासन अधिकारी, (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२३)निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


